अधिक्षक अभियंता, दक्षता पथक पुणे 
परिमंडळ, पुणे या कार्यालयातील 
संगणक खर्चाची रु. २२५००/- इतक्या 
रकमेची प्रलंबित देयके सन २०२१-२२ 
मध्ये अदा करण्यासाठी वित्तीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक बीजीएम १०.२२/प्र.क्र.३१/अर्थ -१ 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०२२ 


वाचा: 


१. अधिक्षक अभियंता, दक्षता पथक, पुणे परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, पुणे यांचा क्र. दवपु/आ- 
१/६३/सन २०२२ दिनांक १.२.२०२२ चा प्रस्ताव. 

२. अधिक्षक अभियंता, दक्षता पथक, पुणे परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, पुणे यांचे कार्यालयीन 
आदेश क्र. ९९/२०२१, दिनांक १५.११.२०२१ 


शासन निर्णय : 


अधिक्षक अभियंता, दक्षता पथक पुणे परिमंडळ, पुणे या कार्यालयातील संगणक खर्चाची रु. 
२२५००/- इतक्या रकमेची देयके राज्यात कोव्हीड १९ च्या महामारीमुळे आर्थिक निर्बंध लागू केल्याने 
निधी अभावी प्रलंबित होती. सदर प्रलंबित देयकांची रक्‍कम ही १ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची 
असल्याने त्यास प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेची आव्यकता असल्याने सदर देयके अदा करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रलंबित देयकांचा तपशील वाचा क्र. २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात नमूद करण्यात 
आला आहे. 


३. या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र. आय-३, -८०, सर्वसाधारण 009, संचालन व प्रशासन 
(०२), सामाईक आस्थापना-पर्यवेक्षी (०२)(०५) अधिक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडळ),पुणे विभाग 
(२७०११४९४) १७- संगणक या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. हा aed निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्रर०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२ 
दिनांक १७ Utes २०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-१ अनु ६ 
नियम ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार त्यातील विहित अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम १०.२२/प्र.क्र.३१/अर्थ -१ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३२५१८१०१३३६२७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकितकरुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.03.25 18:11:16 +05'30' 


(सतिष जोंधळे ) 
आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 

. अधिक्षक अभियंता, दक्षता पथक, पुणे परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, पुणे 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. अर्थ १ संग्रहार्थ 


Cc Av A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


